जनसेवा शिक्षण संस्था, सावळज जि. 
सांगली संचालित आदर्श विद्यालय मोही, 
जि. सांगली या झाळेचे जनसेवा विश्वस्त 
संस्था, बुधगांव जि. सांगळी या संस्थेस 
व्यवस्थापन हस्तांतराबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह-३१२४/प्र.क्र.३६४/२४/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ ऑक्टोंबर, २०२४ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक ARMS २०११/(२१०/११)/माशि-३ दिनांक १७ 
फेब्रुवारी, २०१२ 


संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांचे जा.क्र.माध्य/२/ 
हस्तांतर/कोवि/२०२४/५१६४, दि.०१.०७.२०२४ 
प्रस्तावना : 
जनसेवा शिक्षण संस्था, सावळज जि. सांगळी संचालित आदर्श विद्यालय, मोही जि. सांगली या 
मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक (इ.५ वी ते ७ वी, विना अनुदानित व इ.८ वी ते १० वी, अनुदानित) शाळेचे, 
जनसेवा विश्वस्त संस्था, बुधगांव जि. सांगळी या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन 
पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे व्यवस्थापन जनसेवा विश्वस्त संस्था, बुधगांव जि. सांगली या संस्थेकडे हस्तांतरीत 
करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन हस्तांतर झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली 
जाणार नाही. 
(२) व्यवस्थापन हस्तांतर झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व 
MAA बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून झाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, sear इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४ सदर व्यवस्थापन हस्तांतर, शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह 
२०११/(२१०/११) माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व 
कार्यपद्धतीनुसार अंमळात येईल. 
(५) सदर व्यवस्थापन हस्तांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन हस्तांतर संदर्भातील अटी व arctan भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास किंवा व्यवस्थापन हतस्तांतरापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांक : माशाह-३१२४/प्र.क्र.३६४/२४/एसएम-१ 


सेवाहा्तींचा नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, व्यवस्थापन हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास 
राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील 
अटी/शर्ती व्यतिरिक्त आवश्यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन हस्तांतराबाबत पुढील 
कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००१२०२७२३९९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN RAJARAM ® 
MUNDHE : 


९0834 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 

१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर 
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद, जि.सांगळी 

) 

) 

) 


४) अध्यक्ष/ सचिव, जनसेवा शिक्षण संस्था, सावळज जि सांगली . 
५) अध्यक्ष/ सचिव, जनसेवा विश्वस्त संस्थाबुधगांव , जि सांगली . 
६ निवडनस्ती (एसएम-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


